RNI No.MAHBIL / 2009/ 37831 
Reg .No.MH /MR /South -339/2014-16 


LIVE 
सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ५, अंक १३१ ( २ ) ]] 


सोमवार, मार्च ३, २०१४ / फाल्गुन १२, शके १ ९ ३५ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक ३१ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने 

महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


विधी व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१४ 


अधिसूचना 
पंढरपूर मंदिरे अधिनियम, १९ ७३. 

क्रमांक पीटीए. २०१४ / प्र.क्र .७ / का .- सोळा. - ज्याअर्थी शासन अधिसूचना, विधी व न्याय विभाग क्रमांक १५१७ ९/ प., दिनांक ३ जुलै 
१ ९ ७५ अन्वये पंढरपूर मंदिरे अधिनियम , १९ ७३ च्या (१९ ७४ चा महा. ९) ( ज्याचा यापुढे उक्त अधिनियम असा निर्देश केलेला आहे .) 
कलम २१ च्या पोट -कलम ( २) खाली चार सदस्यांची श्रीविठ्ठल रुक्मिणी मंदिरे समिती नावाची हंगामी समिती स्थापित करण्यात आली 
होती. 


आणि ज्याअर्थी, उच्च न्यायालयाने दिवाणी अर्ज क्रमांक १९ ८५ च्या २३८ मधील दुसरे अपील क्रमांक १ ९ ८५ चे ४६ आणि दिवाणी 
अर्ज क्रमांक १९ ८५ चे २९ ७ मधील दुसरे अपील क्रमांक १९ ८५ चे ५२ मधील त्यांच्या न्याय निर्णयान्वये आदेश दिनांक २१ फेब्रुवारी 
१ ९ ८५ अन्वये अपिलाच्या प्रलंबनाधीत पंढरपूर मंदिरांचा कारभार चालविण्यासाठी पाच सदस्यांची हंगामी समिती नेमली जावी व सदर हंगामी 
समितीमध्ये बडवे व उत्पात यांचा प्रत्येकी एक प्रतिनिधी समाविष्ट करावा, असे निदेशित केले होते. 

आणि ज्याअर्थी, उच्च न्यायालयाच्या उपरोक्त निदेशानुसार वेळोवेळी हंगामी समिती नियुक्त करण्यात आली होती. सदर समितीचे 
शासन अधिसूचना क्र . पीटीए . २००३ / ७२७/(१०५ )/ का -१६, दिनांक २४ जुलै २०० ९ अन्वये पुनर्गठन करण्यात आले होते . तसेच शासन 
अधिसूचना क्र . पीटीए . २०१२ / प्र.क्र . ५०/ का . सोळा , दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१२ हंगामी समितीच्या अध्यक्षांची नियुक्ती करण्यात आली होती. 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमातील काही तरतुदीविरुद्ध पंढरपूर मंदिरातील काही बडवे / उत्पात / सेवाधारी पुजारी यांनी जिल्हा 
न्यायालय व उच्च न्यायालय येथे दाखल केलेल्या दाव्या / याचिकांमध्ये राज्य शासनाच्या बाजुने निर्णय झालेला होता . दिनांक १३ नोव्हेंबर 
२००६ च्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयान्वये दुसरी याचिका फेटाळली असता त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय येथे विशेष रिट याचिका क्रमांक 
९९ ४ / २००७, ९९ ५ / २००७ व ९९ ६ / २००७ अशा तीन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या व सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक १५ जानेवारी 
२०१४ च्या निर्णयान्वये सदर तीनही रिट याचिका फेटाळलेल्या आहेत . 


भाग चार - ब - ३१-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, मार्च ३, २०१४/ फाल्गुन १२, शके १९ ३५ 
आणि ज्याअर्थी, वरील परिस्थितीत उक्त अधिनियमाच्या कलम २१ च्या पोट -कलम (१ ) नुसार स्थायी समिती स्थापन करण्याची 
बाब राज्य शासनाच्या विचाराधीन आहे व अशाप्रकारे स्थायी समिती स्थापन होईपर्यंतच्या कालावधीसाठी दोन किंवा अधिक व्यक्तींची अस्थायी 
समिती नियुक्त करण्याची तरतूद उक्त अधिनियमाच्या कलम २१ च्या पोट-कलम ( २) मध्ये आहे . 

आणि त्याअर्थी, मंदिराच्या चांगल्या प्रशासन व नियंत्रणासाठी उक्त अधिनियमाच्या कलम २१ च्या पोट-कलम (२ ) मधील तरतुदीचा 
वापर करून व शासन अधिसूचना क्र . पीटीए. २००३ / ७२७/ (१०५ )/ का -१६, दिनांक २४ जुलै २०० ९ व क्र . पीटीए . २०१२/ प्र.क्र .५०/ का . 
सोळा, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१२ अधिक्रमित करून श्रीविठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समिती स्थायी स्वरूपात स्थापित होईपर्यंतच्या कालावधीत 
पुढीलप्रमाणे अस्थायी समिती नियुक्त करण्यात येत आहे 
( १) श्री . रामचंद्र महादेव तथा अण्णासाहेब डांगे 

अध्यक्ष 


... 


( २ ) श्री . वसंतराव पाटील 


सदस्य 


( ३ ) श्री . जयंत भंडारे 


सदस्य 


( ४ ) श्री . जयसिंह मोहिते पाटील 


... 


सदस्य 


( ५ ) श्री . अरविंद नळगे पाटील 


... 


सदस्य 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


वी . ग्या . बिष्ट , 
विधी सल्लागार -नि - सह सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


